AULI 


RNINo . MAHBIL / 2012/72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


१८ 


नोव्हेंबर 

२०१९ . 


वाचले.- ( १ ) 

मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१९ / प्र.क्र . २५ / का -७, दिनांक 
( २) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग व निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ चे नियम ६५ व ६६. 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१० ९ ६/ सीआर -३४ /९ ६/ पीआर, दिनांक 

१ ९ 


नोव्हेंबर १९९ ६ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-२/ ग्रापं /जिपपंस/ कावि -५२४ / २०१९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ वरील राज्य निवडणूक आयोगाकडील पत्रान्वये 
निश्चित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गण पोट 
निवडणुकीसाठी दिनांक १२ डिसेंबर २०१ ९ रोजी मतदान होऊन दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी मतमोजणी झाली आहे. उक्त 
नियमांच्या नियम ६५ नुसार सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार , कळवण , दिंडोरी , नाशिक , नांदगाव व निफाड 
यांचेकडून परिशिष्ट -१ मधील निवडणूक विवरणपत्रे दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाली आहेत. 

त्याअर्थी, उक्त नियमांच्या नियम ६६ अन्वये, तसेच उपोद्घातात अनुक्रमांक ३ वर नमूद केलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडील 
दिनांक १ ९ नोव्हेंबर १९९ ६ च्या आदेशान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , श्रीमती भुवनेश्वरी एस., जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे 
नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे 
प्रसिद्ध करीत आहे. 


परिशिष्ट - १, जिल्हा परिषद गटासाठी 


अ . 


तालुका 


नाशिक जिल्हा परिषद 


आरक्षण 


पक्ष 


निवडून आलेल्या 
जिल्हा परिषद 


निवडून आलेल्या 
जिल्हा परिषद 


क्र . 


निवडणूक विभाग 


क्रमांक व नाव 


सदस्यांचे नाव 


सदस्यांचा पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


कळवण 


१ ९- मानूर 


गितांजली अर्जुन पवार 


मु.पो. दळवट , 


अपक्ष 


अनुसूचित 
जमाती ( स्त्री ) 


ता . कळवण, 


जि . नाशिक , 
पिन -४२३ ५०१ . 


वि ( एच ) ६२९ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट 


१, जिल्हा परिषद गटासाठी 


चालू 


१ 


२ 


४ 


w 


५ 


७ 


२ 


दिंडोरी 


२ ९ - खेडगाव 


भास्कर मुरलीधर भगरे 


मु . गोंडेगाव , 


अपक्ष 


अनुसूचित 
जमाती 


पो . जऊळके वणी, 
ता . दिंडोरी, 
जि . नाशिक , 
पिन -४२२ २०५. 


३ 


नाशिक 


५ ९ - गोवर्धन 


चारस्कर राजेंद्र अशोक 


मु . गौळाणे, 


शिवसेना 


अनुसूचित 
जमाती 


पो . विल्होळी, 
ता . जि . नाशिक , 


पिन-४२२ ०१० . 


परिशिष्ट 


२ , पंचायत समिती गणासाठी 


अ . 


तालुका 


पंचायत समिती 


निवडून आलेल्या 


आरक्षण 


पक्ष 


निवडून आलेल्या 
पंचायत समिती 


क्र . 


निर्वाचक गणाचा 


पंचायत समिती 


क्रमांक व नाव 


सदस्यांचे नाव 


सदस्यांचा पत्ता 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


७ 


१ 


नांदगाव 


७६- न्यायडोंगरी 


वाघ अर्चना हेमराज 


न्यायडोंगरी, 


शिवसेना 


अनुसूचित 
जमाती ( स्त्री ) 


ता . नांदगाव , 
जि . नाशिक . 


२ 


निफाड 


९ ४ - नांदुर्डी 


सुर्यवंशी दिलिप कारभारी 


मु . पो . नांदुर्डी, 
ता . निफाड, 
जि . नाशिक, 


अनुसूचित 
जमाती 


नॅशनलिस्ट 
काँग्रेस 


पार्टी. 


पिन -४२२ ३०८ . 


श्रीमती भुवनेश्वरी एस., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ ९ डिसेंबर २०१ ९. 


खालील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. 


मंगळवार , ऑक्टोबर १५, २०१९ / आश्विन २३, शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-२ / नपा -३ / ३०३/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ (४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , सूरज दि . मांढरे , जिल्हाधिकारी, नाशिक , याद्वारे असे जाहीर करतो की , 
नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा नगरपरिषदेत दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार यांची उपाध्यक्ष 
म्हणून निवड झालेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


३ 


परिशिष्ट 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


२ 


सटाणा 


आरिफ कासीम शेख 


सूरज दि . मांढरे , 


जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक , ९ ऑक्टोबर २०१९. 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १८, २०१९ / आश्विन २६ , 


शके १ ९ ४१ 


- 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
संदर्भ.- ( १) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४ ९ चे कलम १० ( १- ई ). 

( २) राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२०० ९/ प्र. क्र .- १३ / का -५ व का -६, दिनांक ५ जून २०१० . 
(३) उपआयुक्त (निवडणूक) , महानगरपालिका, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक साप्रवि /निवडणूक /११८३ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१९. 
( ४ ) या कार्याकडील नोटिस क्रमांक २०१९ / नपा/ १/ २/ ६३४५, दिनांक ११ मार्च २०१९ तसेच समक्रमांकाच्या नोटिसा, दिनांक २२ एप्रिल 

२०१ ९ व २३ २०१९ . 
( ५) आयुक्त , महानगरपालिका, अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक साप्रवि /निवडणूक/ २७२ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९. 


मे 


९ 


आदेश 


.. 


क्रमांक नपा/१/ २/ १३१६१/ २०१९. - ज्याअर्थी, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४९ चे कलम १० (१ - ई) अन्वये “ राज्य निवडणूक 
आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रीतीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे ", अशा उमेदवारांना अनर्ह 
ठरविणेची तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक (२) वर नमूद आदेशान्वये महानगरपालिका निवडणुका लढविणाऱ्या उमदेवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती 
शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास, अशा 
उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ( ३) वर नमूद पत्रान्वये उपआयुक्त ( निवडणूक ), अहमदनगर महानगरपालिका यांनी अहमदनगर महानगरपालिका 
सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या १५ उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथपत्रासह विहित मुदतीत 
सादर केलेली नाही , अशा १५ उमेदवारांचा तपशील या कार्यालयास सादर केलेला आहे . 

त्यानुसार अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक, २०१८ मधील निवडणूक लढविलेले व विहित मुदतीत शपथपत्रासह खर्चाची 
माहिती सादर न केलेल्या उमेदवारांना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४९ चे कलम १० (१- ई) मधील तरतुदीनुसार अनर्ह का ठरविण्यात 
येऊ नये, याबाबत खुलासा सादर करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक (४ ) वर नमूदनुसार नेमून दिलेल्या सुनावणी दिवशी व वेळी उपस्थित राहण्याबाबत 
नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या . सदर नोटिसांमध्ये त्यांनी जर नेमून दिलेल्या दिवशी म्हणणे सादर केले नाही तर त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही , असे 
समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे देखील उमेदवारांना कळविण्यात आले होते. 
दिनांक 

१ ९ मार्च २०१ ९ 

रोजी 

१५ उमेदवारांपैकी श्री . काळोखे डॅनियल राजेंद्र ( प्रभाग क्रमांक १० -ड ) समक्ष उपस्थित होते. तर अन्य सर्व 
उमेदवार अनुपस्थित होते . प्रकरणी पुढील सुनावणी दिनांक ८ मे २०१९ रोजी श्री . काळोखे डॅनियल राजेंद्र ( प्रभाग क्रमांक १० -ड ) व श्री . अजीम 
नूरमोहम्मद राज ( प्रभाग क्रमांक १२ - ड ) या दोन उमेदवारांनी समक्ष उपस्थित राहून लेखी खुलासा सादर केला. तर अन्य सर्व उमेदवार अनुपस्थित 
होते . दिनांक १९ जून २०१९ रोजीच्या सुनावणीवेळी श्रीमती सोनाली उमेश झेंडे ( प्रभाग क्रमांक १०- क ) यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे पती श्री . उमेश 
अरुण झेंडे, राहणार अहमदनगर हे उपस्थित होते . 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५, शके १९ ४१ 


८ 


( १) श्री . काळोखे डॅनियल राजेंद्र (प्रभाग क्रमांक १० -ड ) यांनी दिनांक ८ मे २०१९ रोजीच्या सुनावणीवेळी त्यांचा लेखी खुलासा सादर केला 

असून त्यांचेम्हणणे असे आहे की , अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक -२०१८ मध्ये केलेल्या खर्चाचे तपशीलवार हिशोब 
शपथपत्रासह दिनांक १० जानेवारी २०१९ रोजी महानगरपालिका कार्यालयात सादर केलेला आहे. सबब त्यांना दिलेली नोटिस रद्द 

करणेबाबत त्यांनी विनंती केली. सदर खुलाशासोबत त्यांनी सादर केलेल्या खर्चाची कागदपत्रे व शपथपत्राची छायाप्रत सादर केली. 
( २) श्री . अजीम नूरमोहम्मद राजे(प्रभाग क्रमांक १२- ड ) यांनी दिनांक ८ मे २०१ ९ रोजीच्या सुनवणीवेळी लेखी खुलासा सादर केला असून 

त्यांचेम्हणणे आहे की , माझे जवळचे नातेवाईक यांची तब्बेत बरी नसल्याने व त्यांचे दीर्घ आजाराने निधन झाल्याने, ते अस्वस्थ असल्याने 
ते मुदतीत खर्च सादर करू शकले नाहीत . तसेच त्यांनी खर्च सादर करणेकामी १५ दिवसांची मुदत मागितली होती. तथापि, अद्यापपर्यंत 

त्यांनी निवडणूक खर्चाची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. 
( ३) दिनांक १९ जून २०१९ रोजीच्या सुनावणीवेळी श्रीमती सोनाली उमेश झेंडे ( प्रभाग क्रमांक १० - क ) यांनी त्यांचे प्रतिनिधी श्री. उमेश अरुण 

झेंडे, राहणार अहमदनगर यांचेमार्फत खुलासा सादर केला असून सदर खुलाशासोबत अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक 

निवडणूक -२०१८ मध्ये विहित मुदतीत सादर केलेल्या खर्चाची कागदपत्रे व शपथपत्राची छायापत्र सादर केली. 
उक्त उमेदवारांनी दिलेल्या लेखी खुलाशांचे तसेच संदर्भ क्रमांक ( ५) वर नमूद पत्रान्वये आयुक्त , महानगरपालिका , अहमदनगर यांचेकडील 
अभिप्रायाचे अवलोकन केले असता श्री . काळोखे डॅनियल राजेंद्र व श्रीमती सोनाली उमेश झेंडे यांनी अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक 
निवडणूक-२०१८ साठीचा निवडणूक खर्चमुदतीत सादर केल्याचेदिसून येते . तसेच श्री . अजीम नूरमोहम्मद राजे यांचे खुलाशाचे अवलोकन करता, 
त्यांनी निवडणूक खर्च मुदतीत सादर न करण्याचे कोणतेही ठोस कारण नमूद केलेले नाही, हे स्पष्ट होते . त्यामुळे त्यांचा सुनावणीवेळी सादर केलेला 
खुलासा अमान्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे ते पुढील तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यास पात्र आहेत . 

उर्वरित १२ उमेदवार हे नोटिसा देऊनही सुनावणीकामी हजर झालेले नाहीत, त्यामुळे त्यांना त्यांच्याविरुध्द करण्यात आलेल्या आरोपाचा 
खुलासा करण्यास स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे तेही पुढील तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यास पात्र आहेत. 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून महानगरपालिका , 
सार्वत्रिक निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती मुदतीत सादर न केल्यामुळे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४ ९ चे कलम १० 
(१ -ई) चे अन्वये आदेशाच्या दिनांकापासून खाली नमूद केलेल्या एकूण १३ उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास पुढील ३ वर्षांसाठी अनर्ह ठरवित आहे . 

परिशिष्ट 
उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 
क्रमांक 


२०१८ 


३ 


अ . क्र . 


प्रभाग 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ - ड 


. 


२ 


७ - अ 


سه 


७ - क 


गुरुकुल सोसायटी, वसंत टेकडी, पाईप लाईन रोड, सावेडी, अहमदनगर 
नम्रता हॉटेलशेजारी , श्री साई इंग्लिश मीडियम स्कूल , अहमदनगर 
रेणुकानगर, बोल्हेगाव, अहमदनगर 
दावल मलिक चौक , नागापूर , अहमदनगर 
ठाणगे मळा, आदर्श कॉलनी, दत्त मंदिरजवळ , अहमदनगर 
गवळीवाडा, सिव्हिल हॉस्पिटलजवळ , अहमदनगर 


४ 


७ - क 


५ 


आंधळे भाऊसाहेब बाबुराव 
रेखा सुनील केदार 
स्वाती अमोल लगड 
सुवर्णा संदिप सप्रे 
शिंदे शोभा काशिनाथ 
दिवटे सुरेखा अनिल 
उडाणशिवे भाऊसाहेब 
पारधे वैभव अनिल 
शेख नुरजहाँ गफुर 
शेख गयास शब्बीर 


८ - अ 


६ 


९ - ब 


७ 


१० - अ 


रामवाडी, 


अहमदनगर 


८ 


१० - अ 


. 


or 


१० - क 


१० 


११ - ब 


तारकपूर , अहमदनगर 
कादरी मस्जिदजवळ , झेंडीगेट , अहमदनगर 
घर नंबर २१२१ , नालबंद खुंट , अहमदनगर 
घर नंबर ३२३५ , काळू बागवान गल्ली, अहमदनगर 
घर नंबर १९९४, पारशा खुंट , चाबुकस्वार बिल्डिंग, तालुका-जिल्हा अहमदनगर 
घर नंबर २५०६ , तांबटकर गल्ली , शहाजी रोड , अहमदनगर 


११ 


११ - ड 


शेख शमीम उमर 


१२ 


११ - ड 


. 


हुच्चे जगन बबन 
अजीम नुरमोहम्मद राजे 


१३ 


१२ - ड 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक , 


२१ 

सप्टेंबर 


२०१९ . 


नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


५ 


सोमवार, नोव्हेंबर ११ , २०१९ / कार्तिक २०, शके १ ९ ४१ 


वाचले. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम , २००५ व सुधारणा, २००६. 

आदेश 


, 


. 


क्रमांक पालिका-३/ कावि-१४३ / २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 

चे कलम ५१- अ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ चे कलम ५१- अ , पोट - कलम (४) च्या तरतुदींनुसार एरंडोल नगरपरिषदेत उपाध्यक्ष 
म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

यास्तव मी , डॉ . अविनाश ढाकणे , जिल्हाधिकारी , जळगाव , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये या प्रकटनाद्वारे खालील उमेदवार हे 
नगरपरिषद एरंडोल , उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचेनाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


नितीन चैत्राम चौधरी 


एरंडोल 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , 


५ 


नोव्हेंबर 


२०१९ . 


वाचले. 


- 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा, २००६. 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३/ कावि -१५०/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१- अ, पोट - कलम ( ४) च्या तरतुदींनुसार पारोळा नगरपरिषदेत उपाध्यक्ष 
म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

यास्तव मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी , जळगाव, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये या प्रकटनाद्वारे खालील उमेदवार हे 
नगरपरिषद पारोळा, उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


श्रीमती वाणी सुनिता प्रकाश 


पारोळा 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव, ७ नोव्हेंबर २०१९ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


गुरुवार , नोव्हेंबर २१ , २०१९ / कार्तिक ३०, शके १९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ व महाराष्ट्र नगरपरिषद 
( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६. 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३ / कावि-१५५/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ - अ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम , २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - अ, पोट- कलम (४) च्या तरतुदींनुसार रावेर नगरपरिषदेत उपाध्यक्ष 
म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

यास्तव मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
उमेदवार हे रावेर नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


शेख सादिक अब्दुल नबी 


रावेर 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , १५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


शुक्रवार , डिसेंबर ६, २०१९ / अग्रहायण १५, शके १९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रारूप आदेश 


क्रमांक कक्ष-२/ नपा-४/११३/ १५२१/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम ५१ - अ ( ४) मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे) नियम, २००५ नुसार 
मी , भुवनेश्वरी एस. , जिल्हाधिकारी , नाशिक या आदेशाद्वारे असे जाहीर करते की , कळवण नगरपंचायतीच्या दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 

अनुसूची 

निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


अ . क्र . 


२ 


१ 


जयेश प्रकाश पगार 


भुवनेश्वरी एस. , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , ४ डिसेंबर २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


७ 


DRAFT ORDER 


No. Desk- 2 / Mun- 4/ 113/ 1521/ 2019.- Inexercise ofthe powers vested to me, under Section51 - A ( 4 ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 , and 
Maharashtra Municipal Council ( Vice - President Election ) Rule, 2005 , I, Buveneswari S., Collector, Nashik 
hereby publish the name of the following person who has been declared elected as Vice -President of the , 
Nagarpanchayat, Kalwan in the election held on 20th November 2019 . 


- 


Schedule 


Sr. No. 


Name of Elected Vice - President 


2 


1 


Jayesh Prakash Pagar 


BUVENESWARI S., 


Nashik , 4th December 2019 . 


Collector , Nashik . 


प्रारूप आदेश 


, 


क्रमांक कक्ष -२/ नपा -२ / ४-१०-१५६७/ २०१ ९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 

चे कलम 
५१ - अ ( ४) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे) नियम , २००५ नुसार मी , भुवनेश्वरी एस., जिल्हाधिकारी, 
नाशिक या आदेशाद्वारे जाहीर करते की , भगूर नगरपंचायतीच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या 
निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 

निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


सुरेश ऊर्फ ( सुधेश) माधव वालझाडे 


भुवनेश्वरी एस . , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , 


५ 


डिसेंबर 


२०१९ . 


DRAFT ORDER 


No. Desk - 2 /Mun -2 /4-10-1567/ 2019.- In exercise of the powers vested to me, under Section 51 - A (4 ) 
of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965, and 
Maharashtra Municipal Council (Vice - President Election ) Rule , 2005 , I , Buveneswari S., Collector, Nashik 
hereby publish thename of the following person who has been declared elected as Vice -President of the 
Nagarpanchayat , Bhagur in the election held on 29th November 2019 . 

Schedule 


Sr. No. 


Name of Elected Vice - President 


N 


1 


Suresh alias (Sudhesh )Madhav Walzade 


BUVENESWARI S., 


Collector, Nashik . 


Nashik , 5th December 2019 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


मंगळवार, डिसेंबर १० , २०१ ९ / अग्रहायण १ ९ , शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


चे 


क्रमांक क / कक्ष-५/ नपाप्र/ कावि -११७२/ २०१ ९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
कलम २० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, गंगाथरन डी ., जिल्हाधिकारी, धुळे या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
साक्री नगरपंचायतीच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य नामनिर्देशित सदस्य म्हणून रीतसर 
निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


सुनील चिंतामण सुर्वे 


२ 


योगेश प्रल्हादराव कासार 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , धुळे. 


धुळे , ७ डिसेंबर २०१९ . 


ORDER 


क्रमांक क / कक्ष-५/ नपाप्र / कावि-११७२ / २०१९.- Inexercise of the powers vested in me, under sub -section ( 1 ) of 
Section 20 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
I, Gangatharan D., Collector, Dhule hereby publish the name of the following persons who have been 
declared elected as Nominated Persons for Sakri Nagarpanchayat in the Special Meeting held on 22nd 
November 2019 . 


Schedule 


Sr. No. 


Name of the Councillor Nominated Persons 


1 


Sunil Chintaman Surve 


2 


Yogesh Pralhadrao Kasar 


GANGATHARAN D. , 


Collector, Dhule . 


Dhule , 7th December 2019 . 


गुरुवार , डिसेंबर १२ , २०१९ / अग्रहायण २१, शके १९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक क/ कक्ष-५ / नपाप्र/ कावि -११७३ / २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम २० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , गंगाथरन डी., जिल्हाधिकारी , धुळे या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
शिंदखेडा नगरपंचायतीच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य नामनिर्देशित सदस्य म्हणून 
रीतसर निवडून आलेले आहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


सुभाष देविदास देसले 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , ७ डिसेंबर २०१९ . 


ORDER 


क्रमांक क / कक्ष-५/ नपाप्र / कावि -११७३/ २०१९.- Inexercise of the powers vested in me, under sub- section ( 1 ) of 
Section 20 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
I , Gangatharan D., Collector, Dhule hereby publish the name of the following persons who have been 
declared elected as Nominated Persons for Shindkheda Nagarpanchayat in the SpecialMeeting held on 
29th November 2019 . 


Schedule 


Sr. No. 


Name of the Councillor Nominated Persons 


2 


1 


Subhash Devidas Desale 


GANGATHARAN D., 


Collector, Dhule . 


Dhule , 7th December 2019 . 


शुक्रवार , डिसेंबर १३, २०१९ / अग्रहायण २२, शके १९ ४१ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 

नाशिक विभाग , नाशिक 


आदेश 


क्रमांक नपप्र/ कार्या-२/ कावि -१६६२४/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ९ ( २) 
मधील तरतुदींस अनुसरून, संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव नगरपरिषदेसाठी एकूण 
निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह) आणि 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे. मा. संचालक , 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु/ २००१/ प्र. क्र . १/२००१/५ , दिनांक १ जानेवारी २००१ अन्वयेदिलेल्या 
अधिकारान्वये आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०१९/प्र. क्र . १२ / का -६, 

१२/ का -६, दिनांक 

२०१९ 
सूचनांच्या अनुषंगाने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. 


१ 


१ ९ नोव्हेंबर 


अन्वये प्राप्त 


तक्ता 


ob 


नगरपरिषदेचे 


राखून 

ठेवलेली 
सदस्य 
संख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


क्षेत्राचे 
नाव 


लहान 

लहान 
निवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 

वर्ग सदस्यसंख्या 

स्त्रियां 

साठी (५०टक्के) 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित 

जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचितनागरिकांच्या 
जमातीसाठीमागासवर्गप्रवर्गासाठीसर्वसाधारण (रकाना७पैकी)(रकाना८पैकी) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हा 
जळगाव 


मडगाव 


०* 


भडगाव 


क 


२१ 


११ 


०१* 


०२ 


०६ 


०१ 


०३ 


०७ 


नगरपरिषद 
. 


नगरपरिषद 
. 


टीप.---स्टारदर्शविलेले(*)अनुसूचितजातीकरिताएकपदराखीवअसल्यानेवसदरचेपदमागीलनिवडणुकीकरिताअनुसूचितजातीमहिलेकरिताराखीवअसल्यानेमा.राज्यनिवडणूकआयोगाचेदिनांक१९ नोव्हेंबर२०१९चेपत्रातीलनिर्देशानुसारतेपदयेणाऱ्यानिवडणुकीतअनुसूचितजातीयाप्रवर्गातीलमहिलेकरिताराखीवठेवण्यातआलेलेनाही. 


राजाराममाने, 


विभागीयआयुक्ततथा 
प्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषद 
प्रशासन 
, नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५, शके १९ ४१ 


नाशिकरोड 
, 
११ 
डिसेंबर 
२०१ 
९ 
. 


ORDER 


No.NPP/ 
2019 
/KARYA-2/KAVI-16624/2019.-Asper 
Section 
9(2)oftheMaharashtra 
MunicipalCouncils,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,takingintoconsiderationtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncil(includingthepopulationofScheduled Castes, 
ScheduledTribesandOtherBackwardClassesofCitizens)thenumberof 
electedCouncillorsinrespectofbelowstatedMunicipalAreasin BhadgaonMunicipalCouncil,districtJalgaonisfixedasmentionedinfollowingtable. 

Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomen(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesof Citizensarealsofixedasmentionedinthetable.ThisOrderisissuedasperthepowersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2019/Pra.kra.12/Ka-6,dated19thNovember2019. 


Table 


No.ofseatsreserved 


OutofCol.(5)No. 
ofseatsreservedforWomen 


Nameof 
Municipal Council 


Women 


NameofClass 
ofNo.of SmallerSmallerElected 
Urban 
UrbanCoun 
Areas 

Areas cillors 


ScheduledScheduled CastesTribes 


( 
50 
per 


Other Backward Classesof 
Citizens 


Scheduled Castes (outof 


Scheduled 

Tribes (outof 


Other 
Back- 
General wardClasses 

of 
Citizens (outofCol.8) 


cent 
) 


Col. 
6 
) 


Col. 
7 
) 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


00 


10 


11 


12 


District 
Jalgaon 


21 


11 


1* 


02 


06 


0* 


01 


03 


07 


BhadgaonBhadgaonC 
MunicipalMunicipal 
Council. 
Council 
. 


Note.—Theseatmarkedbystar(*)showsthattheonlyoneseatisreservedforScheduledCastewhichisreservedforfemaleinlastelectionsobythe letterofStateElectionCommission,dated19thNovember2019theseatwillnotbereservedforScheduledCastefemale. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५, शके १९ ४१ 


RAJARAMMANE, 
DivisionalCommissionerand 
RegionalDirector, MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


NashikRoad,11thDecember2019. 


आदेश 


क्रमांक 
नपप्र/कार्या-२/कावि-१६६२५/२०१९.-महाराष्ट्रनगरपरिषदा,नगरपंचायतीवऔद्योगिकनगरीअधिनियम,१९६५चेकलम९(२)मधीलतरतुदीसअनुसरून,संबंधितनगरपरिषदक्षेत्रातील जनगणनेचीउपलब्ध 
असलेलीलोकसंख्याविचारात 
घेऊन(अनुसूचित 
जाती,अनुसूचितजमातीआणिनागरिकांचा 
इतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यालोकसंख्येसह)सोबतच्यातक्त्यातजळगावजिल्ह्यातीलवरणगाव नगरपंचायतीसाठीएकूणनिवडूनयेणाऱ्यासदस्यांचीसंख्यातक्त्यातनमूदकेल्याप्रमाणेनिश्चितकरण्यातयेतआहे. 


१ 


त्याचप्रमाणेस्त्रीसदस्यांचीसंख्या( 
अनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीआणि 
नागरिकांचाइतरमागासवर्गप्रवर्गयांच्यासदस्यसंख्येसह)आणिअनुसूचितजाती,अनुसूचितजमातीवनागरिकांच्याइतर 
मागासवर्गप्रवर्गासाठी 
आरक्षितसदस्यसंख्यानिश्चितकरण्यातयेतआहे.मा 
.संचालक, 
नगरपरिषदप्रशासनसंचालनालय 
, 
मुंबईयांचेकडील 
आदेशपत्रक्रमांक 
नपसु/२००१/प्र.क्र. 
१/२००१/५,दिनांक१जानेवारी २००१अन्वयेदिलेल्याअधिकारान्वयेआणि 
राज्यनिवडणूक 
आयोगाकडीलआदेशक्रमांकरानिआ 
/नप-२०१९/प्र 
.क्र.१२ 
/का-६,दिनांक 
१९ 
नोव्हेंबर 
२०१९अन्वये 
प्राप्तसूचनांच्याअनुषंगाने 
सदरआदेश 
निर्गमित करण्यातआलेलाआहे. 


११ 


तक्ता 


cb 


नगरपंचायतीचे 


राखून 

ठेवलेली 
सदस्य 
संख्या 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी 


नाव 


क्षेत्राचे 
नाव 


लहान 

लहान 
निवडून नागरीनागरीक्षेत्राचाद्यावयाची 

वर्ग सदस्यसंख्या 

स्त्रियां 

साठी (५०टक्के) 


अनुसूचित जातीसाठी 


अनुसूचित जमातीसाठी 


नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 


अनुसूचित 

जातीसाठी (रकाना६पैकी) 


अनुसूचितनागरिकांच्या 
जमातीसाठीमागासवर्गप्रवर्गासाठीसर्वसाधारण (रकाना७पैकी)(रकाना८पैकी) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


जिल्हा 
जळगाव 


वरणगाव 


वरणगाव 


क 


१८ 


०९ 


०२ 


00 


०५ 


०१ 


00 


०३ 


०५ 


नगरपचायत 
. 


नगरपचायत 
. 


राजाराममाने, विभागीयआयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, 

नगरपरिषद 
प्रशासन 
, नाशिकविभाग,नाशिक. 


नाशिकरोड 
, 
११ 
डिसेंबर 
२०१ 
९ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५, शके १९ ४१ 


ORDER 


No.NPP/ 
2019/ 
KARYA- 
2/ 
KAVI-16625/2019.-AsperSection 
9( 
2) 
oftheMaharashtraMunicipal 
Councils 
,NagarpanchayatsandIndustrialTownships Act,1965,takingintoconsiderationtheavailablepopulationfiguresofCensusfortheconcernedMunicipalCouncil(includingthepopulationofScheduled Castes,ScheduledTribesandOther 
BackwardClassesofCitizens)thenumberofelectedCouncillorsinrespectofbelowstatedMunicipalAreasin VarangaonMunicipalCouncil,districtJalgaonisfixedasmentionedinfollowingtable. 


Similarly,thenumberofseatstobereservedforWomen(includingtheseatsbelongingtoScheduledCastes,ScheduledTribesandOther BackwardClassesofCitizens)andthenumberofseatstobereservedforScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassesof Citizensarealsofixedasmentionedinthetable 
.ThisOrderisissuedasperthe 
powersdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration, MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5,dated1stJanuary2001andasperdirectionsissuedbyStateElectionCommission,MaharashtraState videOrderNo.RANIAA/NP-2019/Pra.kra.12/Ka-6,dated19thNovember2019. 


Table 


No.ofseats 
reserved 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen 


Name 
of 
Municipal Council 


NameofClass 
ofNo.of SmallerSmallerElected UrbanUrban 
Coun 
AreasAreascillors 


Women ( 
50 
per 
cent 
) 


ScheduledScheduled Castes 
Tribes 


Other Backward Classesof Citizens 


Scheduled Castes (outof 
Col. 
6 
) 


Scheduled 

Tribes (outof 


OtherBack wardClasses 

ofCitizens (outofCol.8) 


General 


Col. 
7 
) 


1 


2 


w 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


District 
Jalgaon 


18 


09 


02 


00 


05 


01 


00 


03 


05 


VarangaonVarangaonC MunicipalMunicipal Council 
.Council. 


RAJARAM 
MANE 
, 
DivisionalCommissionerandRegionalDirector 
, MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५ , शके १९ ४१ 


Nashik 
Road,11thDecember2019 
. 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


गुरुवार, डिसेंबर २६, २०१९ / पौष ५, शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपा / कार्या-२ / ५०२/ ४६४ / जा.क्र . (१)/२०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक) नियम , १९ ८१ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक) ( सुधारणा) नियम , २००९ मधील नियम ७- क अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा 
वापर करून मी, राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करतो की , अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा नगरपंचायतीच्या 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार हे नेवासा नगरपंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून निवडून 
आल्याचे प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगरपंचायतीचेनाव 


राखीव जागा असेल तर 
कोणत्या प्रवर्गासाठी 


१ 


२ 


३ 


पिंपळे योगिता सतीष 


नेवासा 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २३ डिसेंबर २०१ ९. 


ORDER 


. 


No. Napa/ Desk- 2/ 502/ 464 / O.No . ( 1)/2019.- In exercise of the powers vested in me under the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats (President s Election ) Rule , 1981 and Rule 7 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats (President s Election ) (Amendment) Rule , 2009 , 
I, Rahul Dwivedi, Collector, Ahmednagar hereby publish the name of person who has been declared 
elected as President ofMunicipal Council, Newasa in SpecialMeeting conveyed on 18th December 2019 . 


Schedule 


Name of President 


Name ofMunicipal Council 


Seats Reservation 

Category 


1 


2 


3 


Pimpale Yogita Satish 


Newasa Municipal Council 


General-Female 


RAHUL DWIVEDI , 
Collector, Ahmednagar. 


Ahmednagar, 23rd December 2019 . 


आदेश 


चे कलम 
क्रमांक नपा / कार्या-२/ ५०२/ ४६४/ जा.क्र . (२ )/२०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ 
५१- अ (४) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करतो की , 
अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा नगरपंचायतीच्या दिनांक १८ डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील 
उमेदवार नेवासा नगरपंचायतीचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचेप्रसिद्ध करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५ , २०२० / पौष १९ - २५ , शके १९ ४१ 


१५ 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपंचायतीचे नाव 


१ 


२ 


पाटील नंदकुमार लक्ष्मण 


नेवासा नगरपंचायत 


राहुल द्विवेदी. 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २३ डिसेंबर २०१ ९. 


ORDER 


- 


No. Napa/ Desk - 2/ 502/ 464/ O.No . ( 2 )/2019.- In exercise of the powers vested in me under Section 
51- A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
I, Rahul Dwivedi, Collector, Ahmednagar hereby publish the name of person who has been declared 
elected as Vice -President ofMunicipal Council, Newasa in Special Meeting conveyed on 18th December 
2019. 


, 


Schedule 


Name of Vice - President 


NameofMunicipal Council 


1 


2 


Patil Nandkumar Laxman 


Newasa MunicipalCouncil 


RAHUL DWIVEDI , 
Collector, Ahmednagar. 


Ahmednagar, 23rd December 2019 . 


शुक्रवार , डिसेंबर २७, २०१९ / पौष ६, शके १९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रारूप आदेश 


, 


, 


क्रमांक कक्ष -२ / नपा -४/ ११३ /१७२७/२०१९.- शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र. क्र . ४६६/ नवि-१६ , दिनांक 
२१ डिसेंबर २०१६ नुसार व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१- अ ( ४) मधील 
तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेणे ) नियम , २००५ नुसार मी , भुवनेश्वरी एस., जिल्हाधिकारी, 
नाशिक या आदेशाद्वारे असे जाहीर करते की , नांदगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक ७ डिसेंबर २०१ ९ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष 
पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 

अनुसूची 
नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


१ 


२ 


नांदगाव 


नितीन दयाराम जाधव 


भुवनेश्वरी एस ., 
जिल्हाधिकारी, 

नाशिक . 


नाशिक, २४ डिसेंबर २०१ ९. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


DRAFT ORDER 


क्रमांक कक्ष-२/ नपा -४/ ११३ / १७२७ / २०१ ९.- Ref. Urban Development Department, Government G.R. No. Sankirn 
2016 /P.K . 466 /UD - 20 , dated 21st December 2016 in exercise of the powers vested to me, under Section 
51- A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
and Maharashtra Municipal Council (Vice- President Election ) Rule , 2005. I, Buveneswari S., Collector, 
Nashik hereby publish the name of the following person who has been declared elected as Vice -President 
of the, Nagarparishad Nandgaon in the election held on 7th December 2019 . 


Schedule 


Name of Nagarparishad 


Name of Elected Vice -President 


N 


1 


Nandgaon 


Nitin Dayaram Jadhav 


BUVENESWARI S., 


Collector, Nashik . 


Nashik, 24th December 2019 . 


गुरुवार , 

जानेवारी २, २०२० / पौष १२ , शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपा/ कार्या-२ / ५२ ९ ( ४८ ९)/२०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर 
जिल्ह्यातील राहुरी नगरपरिषदेच्या दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
राहुरी नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे. 


अनुसूची 


उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


राधा संजय साळवे 


राहुरी नगरपरिषद 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , 


३१ डिसेंबर २०१९ . 


ORDER 


No. Napa/ Desk- 2/ 529 ( 489)/ 2019 . -Inexercise of the powers vested inme under Section 51 - A ( 4) of 
the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 1, Rahul Dwivedi, 
Collector, Ahmednagar hereby publish the name of the person who has been declared elected as 
Vice - President of Municipal Council, Rahuri in SpecialMeeting conveyed on 27th December 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १९ - २५, शके १९ ४१ 


१७ 


Schedule 


Name of Vice -President 


Name ofMunicipal Council 


2 


Radha Sanjay Salve 


Rahuri Municipal Council 


RAHUL DWIVEDI, 
Collector, Ahmednagar. 


Ahmednagar , 31st December 2019. 


आदेश 


क्रमांक नपाप्र/कक्ष-५ ( ३)/कावि-७२५/२०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
१ ९ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी, डॉ . राजेंद्र भारूड, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
नवापूर नगरपरिषदेमधील प्रभाग क्रमांक ६- अ व ७- अ मध्ये दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार रीतसर निवडून आलेले आहेत. 


परिशिष्ट 


विजयी उमेदवाराचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


शेरा 
जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


१ 


२ 


سه 


४ 


जगदाळे सुरेखा प्रकाश 


नवापूर 


६ - अ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( स्त्री ) 


दुसाने महेंद्र अशोक 


नवापूर 


७ - अ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


डॉ . राजेंद्र भारूड , 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , ३१ डिसेंबर २०१ ९. 


ORDER 


No. NPP /Desk -5 ( 3 )/KAWI- 725 /2019 . -In exercise of the powers vested in me under sub -section ( 1) 
of Section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 
1965. I, Dr. Rajendra Bharud , Collector, Nandurbar hereby publish the name of following persons who 
have been declared elected as Councillor of theMunicipal Council, Nawapur from the wards against their 
name in the By Election - 2019 held on 30th December 2019 . 


- 


Annexure 


Ward 


Name of elected 

Candidate 


Name of Municipal 

Council 


No. 


Remarks 
(Whether the seat is 
Reserved and if so , 

from whom ) 


2 


3 


4 


Jagdale Surekha Prakash 


Nawapur 


6 - A 


Backward Class of Citizens (Women ) 


Dusane Mahendra Ashok 


Nawapur 


7 - A 


Backward Class of Citizens 


Dr. RAJENDRA BHARUD , 

Collector, Nandurbar. 


Nandurbar, 31st December 2019 . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जानेवारी ९ - १५, २०२० / पौष १ ९ - २५, शके १९ ४१ 


मंगळवार, जानेवारी ७, २०२० / पौष १७, शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले.- ( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १९ (१ ) 

( २) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप/ २०१ ९/प्र. क्र . ६/ का -०६, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ . 
क्रमांक पालिका -३/ कावि-२२० / २०१ ९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 

चे कलम 
१९ ( १) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार मी, डॉ. अविनाश ढाकणे , जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , भुसावळ व भडगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक २ ९ डिसेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगरपालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


. 


अनुसूची 
निवडून आलेल्या पालिका 

सदस्याचे नाव 


अ . क्र . 


नगरपालिकेचे नाव 


प्रभाग 


क्रमांक 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल 

तर कोणासाठी ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


भुसावळ 


राजकुमार रविकांत खरात 


४ - अ 


अनुसूचित जाती 


२ 


भडगाव 


पाटील समिक्षा लखीचंद 


३ - ड 


सर्वसाधारण स्त्री 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, ३० डिसेंबर २०१९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004. 


. 


. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


